सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात शासकीय 
दंत महाविद्यालये व रुग्णालये यांना राज्य 
योजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंसाख-२०२२ /प्र.क्र.३६/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : ११ फेब्रुवारी, २०२२ 
वाचा : १) झासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. 
८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४० 
/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र. 
२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
४) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं / यंशाख-६ 
/ शादंमवरु / ९५८/ २०२१-२२, दिनांक १०.०२.२०२२ 


शासन निर्णय: 

उपरोक्‍त नमूद दिनांक १०.०२.२०२२ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील शासकीय दंत महाविद्यालये व रुग्णालये यांना राज्य योजनातंर्गत प्राप्त निधीतून 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुषंगाने खाळील तक्त्यात 
नमूद संस्थांना राज्य योजनातंर्गत प्राप्त निधीतून संस्थानिहाय आवश्‍यक असणारी 
रुपये ४,१२,६७,०९०/- (रुपये चार कोटी, बारा लक्ष, सदुसष्ट हजार, नव्वद फक्त) इतक्या 
रक्कमेची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र संस्थेचे नांव एकूण किंमत 
bee शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई १,३७,३५,०९० 
२. शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर १,२५,३५,००७ 
३. शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद १,४९,९७,००० 
एकूण किंमत ४,१२,६७,०९० 

अटी :- 


१. सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस 
राज्ययोजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२२/प्र.क्र.३६/प्रशा-१ 


१०. 


११, 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 
सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

सदर Usa आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 

सदर यंत्रसामुग्नीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 

प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 

समान स्वरुपाची व समान विनिर्दिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने आयुक्त, वैद्यकीय 
शिक्षण आणि संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२२/प्र.क्र.३६/प्रशा-१ 


१२. रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्नीची मागणी एकत्रित करून sen बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 

१३. संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्नरीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा 
व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार 
करतांना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक 
संकीर्ण २०१४ / प्र.क्र.२१५ / उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात 
आलेल्या TEATS ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


२. प्रस्तुत विषयी सोबतच्या परिशिष्टातील यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्च खालील 
लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा 


मागणी क्र.-एस ४ 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ विषमचिकित्सा 
(००) (३८) शासकीय दंत महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण 
व दर्जावाढ करणे (कार्यक्रम) 
५२ यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४२१० १७२७) 
३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ १३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग - 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२११११५१३३४६१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 
Date: 2022.02.11 13:52:08 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 
(सुधीर जया 31st) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई, नागपूर 
२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२२/प्र.क्र.३६/प्रशा-१ 


३. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

५. अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई 

६. अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 

७. अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 

१२. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२२/प्र.क्र.3६/प्रशा-१ 


शासन निर्णय क्रमांक : यंसाख-२०२२/प्र.क्र.३६/प्रशा-१ , दिनांक ११.०२.२०२२ चे सहपत्र 


रुपये दहा लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापि एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी सामाईक 


स्वरूपाची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


परिशिष्ट “अ 
अ.क्र. | यंत्राचे नाव संस्थेचे नाव नग | नग किंमत एकूण 
संख्या किंमत 
र डेन्टल चेअर । शासकीय दंत महाविद्यालय | ४ २००००० ८००००० 
व रुग्णालय, मुंबई 
शासकीय दंत महाविद्यालय) ५ २००००० १०००००० 
व रुग्णालय, नागपूर 
एकूण (अ) १८००००० 
2 | डेन्टल चेअर | शासकीय दंत महाविद्यालय १५०००० ३००००० 
विथ अटेंचमेंट | व रुग्णालय, मुंबई 
युनिट शासकीय दंत महाविद्यालय| ६ १५०००० । ९००००० 
व रुग्णालय, नागपूर 
एकूण (ब) ८ १२००००० 
३ | इलेक्ट्रीकल शासकीय दंत महाविद्यालय | १८ ३९०००० ३५१०००० 
ऑपरेटेड व रुग्णालय, मुंबई 
डेन्टल जाळी चेअर शासकीय दंत महाविद्यालय) ५ १९५००० ९७५००० 
विथ ऑपरेटर व रुग्णालय, नागपूर 
स्टूल (लो एन्ड) 
एकूण (क) 23 ४४८५००० 
एकूण किंमत (अ--ब--क) ७४८५००० 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 


Date: 2022.02.11 13:54:02 +05'30' 


Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया ret) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२२/प्र.क्र.३६/प्रशा-१ 


शासन निर्णय क्रमांक : यंसाख-२०२२/प्र.क्र.३६/प्रशा-१ , दिनांक 99.02.2022 चे सहपत्र 


उर्वरित यंत्रसामुग्रीचा संस्थानिहाय तपशील खालीलप्रमाणे:- 


परिशिष्ट-ब 
अ.क्र. | संस्थेचे नाव यंत्राचे नाव नग | नग किंमत | एकूण किमत 
| शासकीय दंत | अनेस्थेशिया वर्क स्टेशन विथ शि 2400000 | २५००००० 
महाविद्यालय व  मल्टीपॅरा मॉनिटर (मिडियम 
रुग्णालय, एंड) 
औरंगाबाद ऑटोक्लेव्ह (फ्रंट लोडिंग) ४ । ४९३००० | १९७२००० 
डेन्टलळ चेअर विथ कंप्रेसर, | ५ | २८५००० | १४२५००० 
स्टेबिलायझर, स्केलर अँण्ड 
एअर रोटर हॅन्ड पीस (ई 
टाईप) 
SCH चेअर अँण्ड युनिट १६ ३२५००० ५२००००० 
(मेडियम एन्ड) 
फायबर ऑपटिक STRATA णि १८००००० | १८००००० 
ब्रोन्कोस्कोप 
आरव्हीजी विथ लॅपटॉप) ६ ३५०००० । २१००००० 
सिस्टीम 
एकूण (अ) १४९९७००० 
2 । शासकोय दंत | अपेक्स लोकेटर ha ७५००० ७५००० 
महाविद्यालय व | इन्डोमोटर्स (| ९०००० ९०००० 
es, he लोडिंग ऑटोक्लेव्ह- | २९५००० | २९५००० 
हि. ऑंथोडोन्टीक्स 
हॅपटिक ्वच्युअळ रिअँलिटी a ८३००००० | ८३००००० 
argues रियॅलिटी डेन्टल 
सिम्युलेटर 
पेडियाट्रिक डेन्टल चेअर ३ ३००००० ९००००० 
एकूण (ब) ९६६०००० 
३ | शासकीय दंत | एअर पुरिफायर हेपा फिल्टर ae] 30000 30000 
महाविद्यालय व | ऑल इन वन कॉम्प्युटर ४ २२७०० ९०८०० 
रुग्णालय, मुंबई अल्युमिनियम स्लाइड ट्रे) ६ Goo 3000 
(मिडियम एंड) 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२२/प्र.क्र.३६/प्रशा-१ 


अ.क्र. | संस्थेचे नाव यंत्राचे नाव नग | नग किंमत | एकूण किमत 
Heese क्लास बी (हाय | ११०००० | ११०००० 
एंड) 
ऑटोक्लेव्ह फ्रंट BSA Ea १५०००० | १५०००० 
आटोमेटीक एक्सरे इव्हळोपर | २ ६०००० १२०००० 
बायनोक्युलर कंपाउंड ५ ६०००० ३००००० 
मायक्रोस्कोप (मिडीयम एंड) 
बायोस्कोपी इक्वीपमेट र ४००० ८००० 
बी.पी मॉनिटर Ra ६००० ६००० 
कॉट्री मशीन विथ वेसल | 300000 | 300000 
सिलींग 
कंप्रेसर (मेडीयम एंड) २ ११०००० | २२०००० 
कॉम्प्युटर विथ प्रिंटर २ ८१५०० १६३००० 
Secs चेअर फॉर ओरळ। २ ९०००० १८०००० 
मेडीसीन अन्ड रेडिओळलॉजी 
डेन्टल लेथ Ea ८५०० ८५०० 
डेस्कटॉप कॉम्प्युटर ६ ६०००० ३६०००० 
इलेक्ट्रीकळ डेन्टळ चेअर ae (900000 | ७००००० 
अँण्ड युनिट 
इलेक्ट्रीकळ ऑपरेटेड SCH ३ ३००००० ९००००० 
चेअर विथ ऑपरेटेड स्टूल 
(मिडीयम एंड) 
इक्सर्टनल हार्ड GUS षु १२००० ६०००० 
फुलली इक्वीपीड डेन्टल चेअर शि ४५०००० | ४५०००० 
विथ कंप्रेसर, लाईट RR 
अँण्ड एअर रोटर हॅन्डपीस 
हेमोसाइटोमीटर १७ | ० २२४० २२४०० 
हिमोक्ळलोबिग- मीटर वि ० ३९२० ३९२०० 
साहील्स ऑर हेलिंग (विथ 
स्पेसेस) 
हाय स्पीड लेथ one 42000 १२००० 
हॉट एअर ओवन - eat] २ ८०००० १६०००० 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२२/प्र.क्र.३६/प्रशा-१ 


अ.क्र. | संस्थेचे नाव यंत्राचे नाव नग | नग किंमत | एकूण किमत 
ड्युटी 
इन्स्ट्रमेंट कबिनेट (हाय एंड) | ४ ४२५०० | १७०००० 
इन्टेरेक्टीव पॅनल दद | “| ६०००० ६०००० 
इन्ट्रा ओरल एक्स रे सिस्टीम [=| 300000 | 300000 
फॉर SCH युझ 
लब मायक्रामोटर 2 44000 30000 
लपटाप (हाय एंड) - पब्लिक षि ९५००० ९५००० 
हेल्थ डेनिस्ट्री 
oye (मेडियम एंड) - a (94000 ७५००० 
पब्लिक हेल्थ डेनिस्ट्री 
लीड अँपरोन २ (9000 १४००० 
ल्युकार्ट पिस हिं ० ६०० ६००० 
म्युकरी स्पेयगमनोमीटर विथ ha ० ३२०० ३२००० 
स्थेथोस्कोप 
मायक्रोटोप सेमी ऑटोमेटेड | १५००००० | 4400000 
(हाय एंड) 
मोनोक्युलर मायक्रोस्कोप | १५ २६००० ३९०००० 
(मेडियम एंड) 
माऊथ मिरर विथ हॅन्डल-। २० ४०० ८००० 
९४०० 
माऊथ मिरर विथ हॅन्डल-७० | ३०० ७० २१००० 
निडल बर्नर विथ सिरींज) ३ ४५०० १३५०० 
कटर (मेडियम एंड) 
पीएच मीटर इलेक्ट्रीक cat. १३४४० १३४४० 
फोटोग्राफी मिरर (| १०००० १०००० 
फिझीओडिस्पेन्सर Za 240000 240000 
Ueda Seo चेअर far} 2 ४५९९५ ९१९९० 
लाईट एन्ड स्पिटून (मेडियम 
एंड) 
प्रि-केलनीकल टेबल a ६०००० ६०००० 
प्रिंटर ae] 34000 34000 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२२/प्र.क्र.३६/प्रशा-१ 


अ.क्र. | संस्थेचे नाव यंत्राचे नाव नग | नग किंमत | एकूण किमत 

प्रोजेक्ठान स्क्रीन १ ८९०० ८९०० 
Thier स्क्रीन a, २ २०००० ४०००० 
कन्झरवेटीव्ह डेनस्ट्री एन्ड 
एन्डोडोंटिक्स 
पब्लिक एटड्रेसे सिस्टीम) २ ९५०० १९००० 
(पोर्टेबल) (लो एंड) 
रेडिओव्हिजिओग्राफी १ ३५०००० ३५०००० 
(आरव्हीजी) विथ अक्सेसरीज 
रेफ्रिजिरेटर 390 लि २ ५०००० १००००० 
रब्बर SH किट ७ १८००० १२६००० 
सॉफ्ट ठिऱ्यि्‌ लेझर १ ५००००० ५००००० 
स्टाफ लॉकर्स षु २०००० १००००० 
स्टीम क्लिनर १ ६०००० ६०००० 
स्टुडंट लॉकर्स ४ १५००० ६०००० 
Uns gidl ओरल । ६ २५००० १५०००० 
डायग्नोसिस अँण्ड 
रेडिओलॉजी 
वायब्रेटर- पेडियाट्रिक १ ५००० ५००० 
डेनस्ट्री 
वॉटर बाथ (टिश्यू ests) १ ८३६० ८३६० 
एक्स रे ड्रायर OR लुपा १ ३०००० ३०००० 
फिल्मस 

एकूण (क) ९१२५०९० 

एकूण किंमत (अ--ब--क) ३३७८२०९० 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 

Date: 2022.02.11 13:54:58 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


